सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांना 
माहे फेब्रुवारी २०१८ ते माहे मार्च २०१८ 

या कालावधीसाठी सहाय्यक अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- केव्हीबी-२०१६/प्र.क्र. ६२/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१६ मार्च, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ९ मार्च, २०१८ 
शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त शासन निर्णयाच्या पहिल्या परिच्छेदातील तिस-या ओळीत ३६, सहायक अनुदान (वेतन) या 
उद्दिष्टाखाली रूपये ३८.१९ कोटी इतके वितरीत करण्यात आले आहे असे वाचावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३१६१४०४४६७७१० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, tye ya a 


Rajiv Madhav =: 
Ambikar 


ner 
if 


y and Labour 
stalCode=400032, 

shtra, 

2.54, }afb47d807935092599a3e28024 
dd3d3c461bada30a950e8 1e666a02aad57 


(राजीव आंबीकर ) 
कक्ष अधिकारी 
प्रत :- माहितीसाठी व आवश्‍यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 
१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
३. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 
९. लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (उद्योग-६). 


